श्रीरामकृष्ण गोदावरी सहकारी उपसा जलसिंचन 
योजना, जि. औरंगाबाद यास विशेष अनुदान 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक-२०१७/(प्र.क्र.१९३/२०१७)/सिं.व्य.(म) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :२ मे, २०१८. 


वाचा - १) मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या दि. २५ एप्रिल, २०१७ च्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
२) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र जा. 
क्र. मुदका/सिंचन/सहकार/३३९४, दि. २५ जुले, २०१७. 
३) मा. मंत्रीमंडळ बैठक दि. १० एप्रिल २०१८ चे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना - 


श्रीरामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजना सन १९९३ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली. 


त्यानंतर सदर योजनेवरील बँकेचे कर्ज, विद्युत पुरवठा देयकाची थकबाकी व जलसंपदा विभागाची 


पाणीपट्टीची थकबाकी न भरल्यामुळे व बँकेच्या कर्जाचा बोजा संस्थेच्या लाभधारक शेतकऱ्यांच्या 


७/१२ वर टाकणे, इत्यादी कारणांमुळे ही योजना पुर्णपणे बंद असल्याने दि. २५.४.२०१७ रोजी 


मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने श्रीरामकृष्ण गोदावरी 


उपसा जलसिंचन योजना पुर्नकार्यान्वित करण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. दि. १० एप्रिल २०१८ रोजीच्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार शासन 
पुढील निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय- 


श्रीरामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजना, औरंगाबाद योजनेच्या टप्पा क्र १व २ 


प्रत्येकी दोन पंप कार्यान्वित करण्यासाठी यांत्रिकी, विद्युत व स्थापत्य कामाचे अंदाजपत्रकानुसार 


रु. ५.७९ कोटी इतका निधी खालील अटींच्या अधीन राहून उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 


१. श्रीरामकृष्ण गोदावरी सहकारी उपसा जलसिंचन योजना पुन:कार्यान्वित करण्यासाठी 


औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक,औरंगाबाद बँकेस अनुदानाची रक्‍कम रु. ५.७९ कोटी 


गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या उपलब्ध निधीतून देण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१७/(प्र.क्र.१९३/२०१७)/सिं.व्य.(म) 


२. औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक,औरंगाबाद बँकेस ८० टक्के अनुदान तत्काळ व योजना 


कार्यान्वीत झाल्यावर उर्वरीत २० टक्के अनुदान देण्यात यावे. 


३ योजनेवरील आजपर्यंतची पाणीपट्टीची थकबाकी व विलंब शुल्काची थकीत रक्‍कम 


रु. १३ लक्ष माफ करण्यात येत आहे. 


४. ही रक्‍कम बँकेने कोणत्याही दूस-या कारणासाठी न वापरता फक्त योजना पुन:कार्यान्वित 


करण्यासाठी वापरावी आणि याचे सनियंत्रण जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 


सहकार विभाग यांनी करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५०२१५१३५५८०२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Atul Ashok पाका 
Kapole 


serialNut 30487666९6 
51dea49d652fafl 1a96aa98b5, cn=Atul Ashok Kapole 
Date: 2018.05.02 15:22:14 +0530" 


(अ.अ.कपोले) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल, यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.अध्यक्ष /उपाध्यक्ष, विधान सभा, विधान भवन ,मुंबई. 
४. मा.सभापती/उपसभापती , विधान परिषद विधान भवन,मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्षनेते, विधान सभा, मुंबई यांचे कार्यालय , विधानभवन ,मुंबई. 
६. मा.विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद , मुंबई यांचे कार्यालय , विधानभवन ,मुंबई. 
७. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय,मुंबई 
८. मा.राज्यमंत्री, जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई 
९. सर्व विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य 
१०.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
११.अ.मु.स, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१२.अ.मु.स, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३.प्रधान सचिव (जलसंपदा),जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. प्रधान सचिव (सहकार व पणन), मंत्रालय,मुंबई 
१५.सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-२०१७/(प्र.क्र.१९३/२०१७)/सिं.व्य.(म) 


१६.सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

१८. महाळेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

१९.कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

२०. मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१.मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद. 

२२. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, (यांत्रिकी), नाशिक. 

२३.कार्यकारी संचालक , औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक,औरंगाबाद 

२४.अधीक्षक अभियंता व प्रशासक ,लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,औरंगाबाद 

२५.जिल्हा उपनिबंधक,सहकारी संस्था, औरंगाबाद यांना माहिती व कार्यवाहीसाठी 

२६.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बॅक,औरंगाबाद यांना माहिती व 
कार्यवाहीसाठी 

२७.सिंव्य (महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


